महाराष्ट्र पर्यटन प्रसिद्धी आराखडा २०१७-२०१८ 
(Maharashtra Tourism Publicity Media Plan 
2099-2092) ला मान्यता देणे व महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या शासन अंगीकृत 
उपक्रमास सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात सदर 
प्रसिध्दीचा आराखडा राबविण्यासाठी सहायक अनुदान 
मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक टीडीसी २०१७/५/प्र.क्र. ५०९/पर्यटन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०१८. 


१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक- मावज-२०१५/प्र.क्र. ३२७/३४, दिनांक ६.१०.२०१५. 

२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक- मावज-२०१६/प्र.क्र. ५६/३४, दिनांक ३०.३.२०१६. 

३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक- मावज-२०१६/प्र.क्र. ३९७/३४, दिनांक ५.१.२०१७. 

४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक- मावज-२०१७/प्र.क्र. १५३/३४, दिनांक २१.७.२०१७. 

५. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- टीडीसी २०१६/१२/प्र.क्र. ५०९/पर्यटन, 
दिनांक २०.१.२०१८. 

६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक- अर्थसं २०१७/प्र.क्र. ७५/अर्थ ३, दिनांक ६.२.२०१८. 


वाचा : 


शासन निर्णय : 

महाराष्ट्र राज्यातील पर्यटन स्थळांची राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिध्दी व त्याच्या विकासास 
उत्तेजन देणे, निरनिराळे पर्यटन महोत्सव साजरे करणे यासाठी सन २०१७-२०१८ या वित्तीय वर्षात रुपये 
६५.०० कोटी नियतव्यय अर्थसंकल्पित आहे. यापैकी ७०% म्हणजेच रुपये ४५.५० कोटी इतका निधी मासिक 
निधी वितरण प्रणालीप्रमाणे माहे डिसेंबर, २०१७ अखेर वितरणास उपलब्ध होता. यापैकी संदर्भाधीन 
अनुक्रमांक- ५ येथील दिनांक २०.१.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र पर्यटन प्रसिध्दी आराखडा २०१७- 
१८ (Maharashtra Tourism Publicity Media Plan २०१७-१८) च्या काही भागास मान्यता देऊन रुपये १२.२५ 
कोटी निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 
२. वित्त विभागाने सन २०१७-१८ च्या प्रसिद्धीसाठीच्या उपलब्ध निधीतुनच सन २०१६-१७ च्या 
प्रसिद्धीसाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला दिलेल्या निधीपैकी शिल्लक निधी यावर्षी खर्च करण्यास 
परवानगी दिलेली आहे. मात्र तेवढाच निधी यावर्षीच्या प्रसिध्दीसाठीच्या उपलब्ध निधीतुन कमी करण्याबाबत 
वित्त विभागाने कळविले होते. सन २०१६-१७ च्या प्रसिध्दीसाठीचा शिल्लक निधी रुपये ८.४९ कोटी इतका होता. 
३. वित्त विभागाने प्रथमत: अर्थसंकल्पित निधीच्या ७०% निधी वितरणास उपलब्ध करुन दिला होता. 
त्यानुसार एकुण अर्थसंकल्पित रक्‍कम रुपये ६५.०० कोटीच्या ७०% म्हणजे रुपये ४५.५० कोटी निधी 
वितरणासाठी उपलब्ध होता. परंतू आता संदर्भाधीन अनुक्रमांक- ६ येथील वित्त विभागाच्या दिनांक ६.२.२०१८ 
च्या परिपत्रकानुसार एकूण नियतव्ययाच्या म्हणजे रुपये ६५.०० कोटीच्या ८०% रक्‍कम म्हणजेच रुपये ५२.०० 
कोटी इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यापैकी रुपये १२.२५ कोटी निधी वर नमूद 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीसी २०१७/५/प्र.क्र. ५०९/पर्यटन, 

= रुपये ३९.७५) रुपये ३९.७५ कोटी निधी वितरणासाठी उपलब्ध राहतो व त्यामधून सन २०१६-१७ च्या 
प्रसिध्दीसाठीचा शिल्लक निधी रुपये ८.४९ कोटी वगळता (रुपये ३९.७५ - रुपये ८.४९ = रुपये ३१.२६) रुपये 
३१.२६ कोटी निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहेत . 

४. सदर रुपये ३१.२६ कोटी निधीतुन महाराष्ट्र पर्यटन प्रसिद्धी आराखडा २०१७-२०१८ (Maharashtra 
Tourism Publicity Media Plan २०१७-२०१८) च्या उर्वरित भागास या शासन निर्णयाद्वारे नमूद केलेल्या अटी 
व शातींच्या अधिन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच त्यासाठी रुपये ३१.२६ कोटी (अक्षरी रुपये एकतीस कोटी 
सव्वीस लक्ष फक्त) महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
त्याबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे :- 


महाराष्ट्र पर्यटन प्रसिद्धी आराखडा २०१७-२०१८ 
(Maharashtra Tourism Publicity Media Plan २०१७-२०१८) 


A) Domestic Plan Rs. Cr. 
1) | Print Plan with content creations 
Print Media Campaign, Boucher & Other Printing, etc. 1.75 


2) | TV Plan with content creations 
TV FCT plan, Travel shows & IPL, Television (Serial) Branding, Radio, 5.00 
etc. 


3) | PR, Festival, Conclave (Agro Tourism) and Exhibition 
PR retainer cost and Domestic FAM trips (Journalist & Bloggers), 16.77 


Festivals, MITM 2017, Exhibition etc. 


B) | International Event 

ITB Berlin, WTM London, ATM Dubai, PATA, Visit to Stuttgart- Indian 
Summer- July (14" to 16" ) Visit to Russia, FAM Trips to International 3.51 
tour operators & travel journalist, Africa, South Asia etc. 


C) | Buffer/ Additional Work which is not included in above 1.00 
D) | Contingent expenditure related to marketing and publicity 0.50 
D) | Provision for rent of MTDC HO 2.73 

Total | 31.26 | 


प. सदर खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार आणि मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्या 
मान्यतेने करावा. तसेच सदर निधीच्या उपयोगितेबाबतचा प्रगती आणि सद्यस्थितीबाबतचा अहवाल मा.अध्यक्ष, 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळा यांना नियमितपणे सादर करावा. 

६. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि.२०/४/२०१६ च्या परिच्छेद ७ ते १८ 
मधील प्रत्येक अटीची खालील प्रमाणे पुर्तता करण्यात आली आहे. परिच्छेद निहाय तपशिल खालील प्रमाणे 
आहे. 


अ.क्र. परिपत्रकातील विषय विभागाचे अभिप्राय 
परिच्छेत क्र. 
| ७-अ एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणे प्रशासकीय विभाग असलेल्या 
अंतर्गत प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२ ७-ब अर्थसंकल्पिय तरतूद करणे आवश्‍यक असते र्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध 
(योजनांतर्गत नियतव्यय उपलब्ध) व अर्थसंकल्पित , 
करणे 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः SERA २०१७/५/प्र.क्र. ५०९/पर्यटन, 


3 ८ 


प्रशासकीय विभागांना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकांवित्तीम अधिकार नियम 
भाग-१ वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, 
१०.०८/प्र.क्र.9०/विनियम,दि.१५/५/२००९ अन्वयेउप विभाग एक अ.क्र. २७ 
अधिकार असणे नियम क्र. १४९ नुसार 


प्रशासकीय विभागांला पूर्ण 
आहे. 


विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना ळोवेळी प्राप्त करुन घेण्यात 
अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूरयेतात. 


करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी खर्च केलेल्या अनुदानाची 
अपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करुन घेणे 


विभागाद्वारे संक्षिप्त देयकाद्वारे निधी खर्च करण्यातलागू नाही. 


येतो. त्याचे तपशीलवर देयक सादर न केल्यामुळे 
लेखा आक्षेप येतात व अपहार संभवतात. 


& = a 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदाने नाही. 


१२ 


वैयक्तिक लाभार्थीच्या योजनेची देयके लागू नाही. 


१३ 


शिष्यवृत्ती / शिक्षणशुल्काची प्रतिपूर्ती, cater काभाथीलागू नाही. 


यांच प्रदाने 


९ १४ 


बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्र.मा./तां.मा. तसेच नाही. 


आव्यक तेथे सचिव समितीची मान्यता 


i १५ 


दुय्यम कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृतलागू नाही. 


करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यापूर्वी अशा 
खरेदीसाठी रितसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा 
काढण्यात यावेत 


ii १६ 


साहित्य खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करुन पुरवठादारलागू नाही. 


निश्चित झाल्याशिवाय खरेदीची देयके कोषागारातून 
आहरित करण्यात येऊ नये. 


१२ १७ 


विविध कारणांमुळे अखर्चित राहिलेला निधी विभागांची 
त्यांच्या अधिनस्त महामंडळाकडे हस्तांतरीत करुन 
तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले जाते. 


लागू नाही. 


93 qe 


विभागांमार्फत करण्यात येणारे संगणकीकरण 
संदर्भातील खर्च शासनाचे दरपत्रकानुसार/निविदाद्वारे 


करण्यात यावा. 


लागू नाही. 


३. तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र७५/अर्थ-३, दि.१८.४.२०१७ च्या परिशिष्टामधील 
तपासणी सूचीबाबतील अनुक्रमांक १, २ व ३ ची पुर्तता करण्यात आली आहे. अ.क्र.४ बाबत स्पष्ट करण्यात येते 
की, लेखापरिक्षक / महालेखापाल यांचे कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत. यापूर्वी या कामांसाठी निधी वितरीत 
केलेला नाही. त्यामुळे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.३४/कोषा-प्रशा-५,दि.२४/७/२०१५ अन्वये 
दिलेल्या सुचनेनुसार खालील प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः SERA २०१७/५/प्र.क्र. ५०९/पर्यटन, 


तपासणी सूची "पर्यटन विभागाचे अभिप्राय 
१) य॒ प्रशासकीय मान्यता ate निधीच्या अनुषंगाने 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आहे. 


झाल्यानंतरच होणार आहे. 


२) निधी वितरण झछासन निर्णयातील अटी व adr प निर्णयात अटी व शार्ती नमूद 


करुन निधी कार्यान्वयीन यंत्रणेस 
वितरीत करण्यात येतो. 


३) यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीपैकी ७५% खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणप 


RIT २०१७-२०१८ मध्ये निधी 
वितरणाचे आदेश काढले आहेत. 
थापि, तो वितरीत झालेला नाही. 
[तसेच सदर निधीच्या खर्चाच्या बाबी 
व या निधीच्या खर्चाच्या बाबी भिन्न 


व 


४) यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षक / 
महालेखापाल यांच्याकडून कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत. 


co. 


निधी लाभार्थ्याच्या थेट खात्यात जमा होणार आहे. 


य 
eS 
CS 


लागू नाही. 


६) वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी खरेदी केलेल्या अशा वस्तुंची नोद Dead 
Stock रजिस्टर मध्ये घेण्यात आली असून त्याचा योग्य वापर 
झाला असून त्या पडून नाहीत, असे प्रमाणपत्र 


लागू नाही. 


७) यामधून खरेदी होणार असल्यास प्रत्यक्ष वस्तु प्राप्त झाल्यानंतरच 


भांडवली वस्तु खरेदीचे प्रकरण 


ंबंधितांना देयक अदा केले जाणार आहे. TOR] नाही . 
८) यक त्या ठिकाणी आदिवासी / सामाजिक न्याय विभाग यांची|लागू नाही. 
निधी वितरणास सहमती आहे. 


९) प्रस्तुत योजनेत कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 


fact देयकावर निधी आहरित 
ण्यात येत नाही. 


केला जाणार आहे. 


१०)निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बॅंक खात्यात जमा न करता खर्चीनिधी कार्यान्वयीन यंत्रणेस देण्यात 


येणार आहे. 


प. खालील अटी व शातींच्या अधिन राहुन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास रुपये ३१.२६कोटी फक्त 
(रुपये एकतीस कोटी सव्वीस लक्ष फक्त) अदा करण्यास झासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


अटीव शर्ती - 
१ 


~ 


अध्यक्ष, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्या मान्यतेने करावा. 
झालेल्या निधीचा वापर शासन मान्यतेने करण्यात येईल. 


x 


आराखड्याप्रमाणे खर्च करावा. 


[ट्ट 


महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने वरील मिडीया प्लॅन नुसार केलेली तरतूद विहित प्रक्रीया राबवून 


विशिष्ट प्रयोजनासाठी चिन्हांकित न 


प्रसिध्दीकरिता मंजूर करण्यात आलेला निधी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने वर नमूद 


ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तिय अधिकाराच्या 


प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीसी २०१७/५/प्र.क्र. ५०९/पर्यटन, 
कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

५) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याबाबतची सर्व जबाबदारी 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांची राहील व जादा खर्चाची प्रतिपुर्ती 
शासनाकडून केली जाणार नाही. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा पुरवठा कराराबाबत 
वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त 
विभाग, क्र-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
होईल, याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग 
क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा दिनांक १० सप्टेंबर,२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

७ या शासन निर्णयात वाचा:- समोर नमूद सामान्य प्रशासन विभागाच्या त्यांच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये 
शासकीय जाहिरात वितरण धोरण व त्यात वेळोवेळी सुधारणा करुन आदेश निर्गमित केलेले आहेत. या 
आराखड्याची अंमलबजावणी करतांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

८) या मिडीया प्लॅनला खर्चाच्या प्रत्येक बाबीबद्दल निकष निश्चित करण्याच्या अधिन मान्यता दिलेली असल्याने 
प्रथम निकष निश्चित करुन घेण्यात यावेत. 

९) केवळ तरतूद उपलब्ध आहे म्हणून खर्च करण्यात येऊ नये. 

qo) कोणतीही बांधीलकी (commitment) स्विकारण्यापूर्वी त्या कार्यक्रम/उपक्रम/कार्यवाहीतुन काय लाभ 
होईल याची काय क्षमता आहे ते प्रथम काळजीपूर्वक तपासण्यात यावे, त्याची लेखी नोंद ठेवण्यात यावी व 
कार्यक्रम/उपक्रम/कार्यवाही झाल्यानंतर त्याची पडताळणी करुन त्याचा तपशिल महामंडळाच्या 
अभिलेखावर ठेवण्यात यावा. 

११) सदर रक्कमेच्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ घाळून अहवाल शासनास सादर करावा. 

यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडडी - ४, "३४५२-पर्यटन', ०१-पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१- 

पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) (०४) प्रसिध्दी (३४५२ 

१९३१) ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१७-१८ या 

आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

या आदेझान्वये मंजूर करण्यात आलेली सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरीत करुन संबंधितांना वितरीत 

करण्याकरिता श्री.र.ल.लखोटे, कार्यासन अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 

Yoo 032 यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व श्र.अ.ई.ई. शेख, उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक 

कार्य विभाग यांना नियंत्रक म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. त्यांनी वरील निर्णयानुसार मंजूर करण्यात 

आलेल्या सहायक अनुदानाची रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन महाराष्ट्र 
पर्यटन विकास महामंडळास वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 

१३) सदर निधी "कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्राळय,मुंबई" (Desk Officer, Tourism 
and Cultural Department, Mantralaya, MUMBAI) या नावे E.C.S. FR उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 

पृष्ठ ६ पैकी ५ 


१२ 


~~ 


शासन निर्णय क्रमांकः SERA २०१७/५/प्र.क्र. ५०९/पर्यटन, 


१४) हा शासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि.२०/४/२०१६ तसेच वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उप विभाग एक अ.क्र.२७ नियम क्र.१४९ प्रशासकीय 
विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१६२/व्यय १४, 
दि.८.९.२०१७ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१८०३१५१०४९४१६९२३ असा आहे. हा Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra Laxmikant Lakhot 


1 (01 Maharasht Tourism And 
Ravi n fa Cultural Affairs Department, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=ae5e5678dc8c9d9c01f7043448a53f6a9fbeB1e46d183af4 
३9०9801९54: 


Laxmikant Lakhote कणा डल 


Date: 2018.03.15 10:52:47 +05'30 


(र.ल.लखोटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. मंत्री, पर्यटन यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री, पर्यटन यांचे खाजगी सचिव 

प्रधान सचिव, पर्यटन 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 


. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सामान्य प्रशासन विभाग का.३४ 

१४. अवर सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प शाख), मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


